मौजे टोप, तालुका हातकणंगले, जिल्हा 
कोल्हापूर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उपके-२०२३/ प्र.क्र.२८७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: २४ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.आआसे/ कक्ष-७अ/टे-९/ टोप/प्राआके/ 
मंजूर/कोल्हापूर /६८२०-२२/२०२३, दि.२२.०८.२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
मौजे टोप, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मौजे टोप, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 20239908 9424242499 असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NEELAM GIRISH 
GWAI 


SA 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e 


60acdfadbff901 fbbbf45cc393dbd6aa9 
1fbd6ca, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
seriaINumber=81E4E52421D72A2AE3 


A N WA | 2DF6C7D06ABB4E6A7B5820C3A929F 
328AD6CODCA4F38C7, cn=NEELAM 
GIRISH SANGWAI 
Date: 2023.11.24 13:11:19 +05'30' 


(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः उपके-२०२३/प्र.क्र.२८७/आरोग्य-४ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र), मुंबई. 

७. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ), आरोग्य सेवा, पुणे. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


